महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल वाहन धोरण-२०२१ 
महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन उपविभाग 
निर्माण करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०३२१/प्र.क्र.४४/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने दि.२३.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 


महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ जाहीर केले आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ 


मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी गठीत केलेल्या सुकाणू 


समितीला सहाय्य करण्यासाठी परिच्छेद ३.३ अन्वये परिवहन विभागातंर्गत महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक 


वाहन उपविभाग निर्माण करण्याची बाब महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ मध्ये नमूद 


करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


याद्वारे “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन उपविभाग” निर्माण करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. पदनाम व संस्था उप विभाग पदनाम क्षेत्र 
| . | प्रधान सचिव, परिवहन विभाग अध्यक्ष परिवहन विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य 
२. | परिवहन आयुक्‍्त,परिवहन विभाग, महाराष्ट्र सदस्य परिवहन विभाग, 
राज्य महाराष्ट्र राज्य 
३. | संचालक-महावितरण सदस्य ऊर्जा विभाग 
४. | सह सचिव गृह विभाग (परिवहन) सदस्य-सचिव गृह विभाग(परिवहन) 
५. | उप सचिव,पर्यावरण व वातावरणीय बदल सदस्य पर्यावरण व वातावरणीय 
विभाग बदल विभाग 
६. । उप सचिव,उद्योग विभाग सदस्य उद्योग विभाग 
उप सचिव,ऊर्जा विभाग सदस्य ऊर्जा विभाग 
८. | अपर परिवहन आयुक्‍त, परिवहन विभाग, सदस्य परिवहन विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र राज्य 
९. | संचालक, मे.टाटा मोटर्स सदस्य वाहन उद्योग 
क्विं ०. | संचालक, मे. महिंद्रा ग्रुप व महिंद्रा अड सदस्य वाहन उद्योग 
महिंद्रा लिमिटेड 
।_११. | संचालक, मे. gaily मोटर्स सदस्य वाहन उद्योग 
१२. | संचालक, मे. ओला सदस्य वाहतुक उद्योग 
१३. । संचालक, मे. उबर सदस्य वाहतुक उद्योग 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०३२१/प्र.क्र.४४/परि-२ 


२. वरीलप्रमाणे उपविभाग हा सुकाणू समितीला सहाय्य करुन परिवहन विभागातंर्गत 


इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या दैनंदिन परिचालनासाठी जबाबदार असेल. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२ २३०११८१५४०५९२३९२९ असा आहे. 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Bhikan Onkar Thakur 


(भि.ओं.ठाकूर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
अध्यक्ष तथा प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 
१०. सदस्य तथा संचालक-महावितरण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
११. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. सदस्य सचिव तथा सह सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.सह सचिव, (उद्योग) उद्योग, ऊर्जा, कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
१४.उप सचिव, पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई. 
94.39 सचिव, (ऊर्जा) उद्योग, ऊर्जा, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. अपर परिवहन आयुक्‍त (अ.का.) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. टाटा मोटर्सचे प्रतिनिधी, टाटा मोटर्स लि. 
१८. महिंद्रा ग्रुप व महिंद्रा अँन्ड महिंद्रा लिमिटेडचे प्रतिनिधी. 


१९. हुंदाई मोटर्सचे प्रतिनिधी, हुंदाई मोटर्स लि. 
२०. उबेर कंपनीचे प्रतिनिधी, उबेर 

२१. ओलाचे कंपनीचे प्रतिनिधी, ओला. 

२२. गृह विभाग (परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 
२३. निवडनस्ती/परि-२. 


Cc Av AD -5 


o~ 
«> 
. 


one GS & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


